एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी)-८ मधील परिविक्षाधीन गट 
विकास अधिकारी, गट-अ यांना २९ 
आठवड्यांच्या गट विकास अधिकारी, 
गट-अ या पदाच्या स्वतंत्र कार्यभाराकरिता 
पदस्थापना देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५७/२०२२/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टीआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २० जानेवारी, २०१४. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२. 
3) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२२. 
४ शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक २७ डिसेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २० 
जानेवारी, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा 
परीक्षेमधून सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांना एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कायक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०२० मधून शिफारस प्राप्त महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मधील 
परिविक्षाधीन गट विकास अधिकारी, गट-अ यांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ 
अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील (७५--४) आठवड्यांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. सदर (७५--४) 
आठवड्यांच्या प्रशिक्षणांतर्गत परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना दिनांक २२ जानेवारी, २०२४ पासून पुढे 
(२९ आठवडे) गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदाच्या स्वतंत्र कार्यभाराच्या प्रशिक्षणाकरीता 
पदस्थापना देणे आवश्‍यक आहे. 


०२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ मधीळ ०५ परिविक्षाधीन गट विकास 
अधिकारी, गट-अ यांना परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे गट विकास अधिकारी, गट-अ 
पदाच्या स्वतंत्र कार्यभार प्रशिक्षणासाठी पंचायत समित्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५७/२०२२/आस्था-३ अ 


०३. सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ मधील परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र कार्यभाराच्या पदावर रूजू होण्यासाठी त्वरीत कार्यमुक्त करावे. तसेच सर्व 
संबंधित परिविक्षाधीन अधिकारी यांनी परिशिष्ट-अ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर 
तात्काळ हजर होऊन स्वतंत्र कार्यभार मिळालेल्या पदाचा रूजू अहवाल संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११९१६४९१३७५२० असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
रि DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e2 
e7 1e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=713D6BDDB988B05B1CC072EBF 
D3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632A 


JOSHI oD वयाची याहत 
(डॉ.उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, 
रायगड, गडचिरोली, गोंदिया, सिंधुदूर्ग, जळगाव व यवतमाळ. 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 
संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर. 
अवर सचिव (आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
यांचेमार्फत). 
१०.निवड नस्ती (कार्यासन आस्था-३ आ), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


eon SG -€ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


सहपत्र 


परिशिष्ट- अ 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५७/२०२२/आस्था-३ अ 


शासन निर्णय क्र.मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५७/२०२२/आस्था-३ अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०२४ सोबतचे 


गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदाचा स्वतंत्र कार्यभार देण्याबाबत 
(दिनांक २२ जानेवारी, २०२४ पासून पुढे २९ आठवडे) 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव स्व-महसुल | स्व-जिल्हा | स्वतंत्र कार्यभार पदस्थापनेसाठी देण्य 
क्र. विभाग येणारी पंचायत समिती 
१ ? 2 8 ५ 
१ | श्री.जाधव शुभम सुधीर पुणे सांगळी | ग.वि.अ., पंचायत समिती, गोरेगाव, जिल्हा 
गोंदिया 
२ | श्री.शिदे वैभव भाऊराव पुणे सोलापूर | ग.वि.अ., पंचायत समिती, अजुनी मोरगांव, 
जिल्हा गोंदिया 
3 | श्री.मोरे आत्मज भोजलिग पुणे सातारा | ग.वि.अ., पंचायत समिती, माळवण, जिल्हा 
सिंधुदूर्ग 
४ | श्रीम.शोलार ees | नाशिक नाशिक | ग.वि.अ., पंचायत समिती, पाचोरा, जिल्हा 
लक्ष्मण जळगाव 
५ | श्रीम, बांगर नमिता | छत्रपती हिगोली | ग.वि.अ., पंचायत समिती, घाटंजी, जिल्हा 
पंढरीनाथ संभाजीनगर यवतमाळ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


